महाराष्ट्र विकास सेवा गट -अ मधील 
अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी 
अधिकारी/प्रकल्प संचालक संवर्गातील 
अधिकाऱ्याची बदली रद्द करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 


ग्रामविकास विभाग 
शासन आदेश क्रमांक : मविसे-१०२१/प्र.क्र.१७४/२०२१/आस्था-३, 
बांधकाम भवन, २५, मर्झबान पथ, मुंबई - ४०० ००१. 
दिनांक:- ०२३ फेब्रुवारी, २०२२. 


संदर्भ:-१.ग्रामविकास विभाग शासन आदेडा क्र.मविसे-१०२१/प्र.क्र.१७४/२०२१/आस्था-३, 
दि.३०.१२.२०२१. 
२.ग्रामविकास विभाग शासन आदेशा क्र.मविसे-१०२१/प्र.क्र.१७४/२०२१/आस्था-३, 
दि.०३.०१.२०२२. 


शासन आदेठा :- 

महाराष्ट्र विकास सेवा गट -अ मधील अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी /प्रकल्प अधिकारी 
संवर्गातील श्री.ए.टी.सणस, उप आयुक्‍त, राज्य निवडणूक आयोग, मुंबई यांची संदर्भाधिन दिनांक 30.92.2029 
रोजीच्या आदेशान्वये प्रकल्प संचालक , जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणा, जिल्हा, रायगड या पदावर बदली 
करण्यात आली होती. सदर आदेशास प्रशासकीय कारणास्तव संदर्भाधिन क्र .२ येथील आदेशान्वये तात्पुरती 
स्थगिती देण्यात आली होती. 
२. राज्य निवडणूक आयोगाकडून आगामी काळात नागरी व ग्रामीण स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या मोठया 
प्रमाणातील सार्वत्रिक निवडणूका व भारतीय संविधानाच्या अनुच्छेद के (३) मधील तरतुदी विचारात घेवून 
श्री.सणस यांची संदर्भ क्र. १ अन्वये प्रकल्प संचालक, जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणा, जिल्हा, रायगड या पदावर 
करण्यात आलेली बदली सक्षम प्राधिकाऱ्यांच्या मान्यतेने रद्द करण्यात येत आहे . 
३. सदर शासन आदेश महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संगणक संकेतांक २०२२०२०३१४४२०२८२२० असा आहे. हा आदेश डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन निर्गमित करण्यात येत आहे . 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by DR. VASANT GOPAL MANE 
DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=RURAL 

* DEVELOPMENT DEPARTMENT, postalCode=400032, st=Maharashtra, 
2.5.4.20=d895943ab6dff272f2ec 1 bd 19f802a 1f6a13602188e1b451ba 
8e7b4359630260, 


pseudonym=999F7A73B01EC277FB3617082F8FD2105799C4CB, 
serialNumber=C621B4190E31904B3DEA97E81C85A3 1BBAAFFO4C1A 
DEA8A8811D74F01DA4E724, cn=DR. VASANT GOPAL MANE 
Date: 2022.02.03 17:11:49 +05'30° 
stag 
(डॉ.वसंत माने) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 


१) मा. मुख्यमंत्री, महाराष्ट्र राज्य यांचे खाजगी सचिव, 


शासन आदेश क्रमांकः मविसे-१०२१/प्र.क्र.१७४/२०२१/आस्था-३ 


मा. उपमुख्यमंत्री ,महाराष्ट्र राज्य यांचे खाजगी सचिव, 

मा. मंत्री (ग्राम विकास) यांचे खाजगी सचिव, 

मा. राज्यमंत्री (ग्राम विकास ) यांचे खाजगी सचिव, 

मा.आयुक्त, राज्य निवडणूक आयोग, मुंबई. 

मा. अतिरिक्त मुख्य सचिव (ग्राम विकास व पंचायत राज) यांचे स्वीय सहायक, 
मा.सचिव, राज्य निवडणूक आयोग, मुंबई, 

विभागीय आयुक्‍त, कोकण, 

मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद, रायगड. 

जिल्हा कोषागार अधिकारी, रायगड. 

महालेखापाल - 9/2 (लेखा परीक्षा / लेखा व अनुज्ञेयता) महाराष्ट्र, मुंबई / नागपूर, 
संबंधित अधिकारी , 

कार्यासन, आस्था-२, ग्राम विकास विभाग, 

निवड नस्ती (कार्यासन, आस्था-३), ग्राम विकास विभाग. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


